राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा 
अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सपववि-३७०१३/२०/२०२३-०८$<1८-२-७॥॥ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ डिसेंबर, 2023 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३ चे तिसऱ्या अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये राज्यातील 
यंत्रमाग उद्योगातील अडचणींच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आलेली होती. 
सदर लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून 
त्यावर उपाय योजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल असे मा. मंत्री aE) 
यांनी सभागृहात घोषित/आश्वासित केलेले आहे. सदर घोषणा/आश्वासनाच्या अनुषंगाने 
राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना सुचविण्यासाठी 
लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय: 
राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना 
सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नाव पदनाम 
eae मा. ना. श्री. दादाजी भुसे, मंत्री अध्यक्ष 
२ | Al. Si. St. प्रकाशा आवाडे, माजी मंत्री सदस्य 
३ | AT. आ. श्री. सुभाष देशमुख, माजी मंत्री सदस्य 
४ ।मा. श्री. रईस are, वि.स.स. सदस्य 
५ | AT. श्री. अनिल बाबर, वि.स.स. सदस्य 
६ ।मा. श्री. प्रविण दटके, वि.प.स. सदस्य 
७ । व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग सदस्य सचिव 
महामंडळ 


शासन निर्णय क्रमांकः Mrafa-319093/20/2023-DESKTEX-2-CMTD 


२. उपरोक्त समिती ही राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागांची प्रत्यक्ष पहाणी करून स्पष्ट 
शिफारशीसह व योजनेच्या विस्तृत स्वरूपासह अहवाल शासनास ३० दिवसांत सादर करेल. 
सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 
१) राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागातील संघटना यांनी दिलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने 
त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करणे. 
२) राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागातील समस्यांबाबत यंत्रमाग धारकांच्या विविध संघटना/ 
HSI यांच्याशी चर्चा करणे. 
३) राज्यातीलयंत्रमाग बहुल भागातील समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना 


शासनास सादर करणे. 

४) वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज सवळत योजनेतर्गत यंत्रमाग धारकांना ऑनलाईन नोंदणी 
करणेसाठी येत असलेल्या अडचणींबाबत उपाययोजना सुचविणे. 

५) यंत्रमाग घटकासाठी अल्पकालीन उपाययोजना सुचविणे. 

६) राज्य शासनाच्या यंत्रमागासाठीच्या प्रचलित योजनांमध्ये काही बदल सुचवायचा 
असल्यास त्यानुसार बदल प्रस्तावित करणे. 


३. समितीचा खर्च लेखाशिर्ष २८५२-०५०५, वस्रोद्योगाच्या वेगवेगळया 
घटकांच्या/योजनांच्या अभ्यास करणे, पाहणी करणे या योजनेच्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


4. समिती राज्यातील ज्या विभागात पाहणी दौरा करतील त्या विभागातीळ संबंधित 
प्रादेशिक उपआयुक्त (TaN तेथील समन्वयक म्हणून काम पाहतील 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥0859॥॥.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१९१७३५२९९६०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKRISHN Sn 
A BABURAO asBurao PAWAR 


Date: 2023.12.19 


PAWAR 17:48:27 +05'30' 
(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
२) मा.ना.श्री. दादाजी भुसे, मंत्री 
३) मा. आ.श्री. प्रका आवाडे, माजी मंत्री 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः Mrafa-319093/20/2023-DESKTEX-2-CMTD 


tos 
4 


) मा.आ.श्री. सुभाष देशमुख, माजी मंत्री 
) मा.श्री.रईस शोख, वि.स.स. 
) मा.श्री.अनिल बाबर, वि.स.स. 

७ मा. श्री. प्रविण दटके, वि.प.स. 
) 
) 


सचिव (वस्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (वस््रोद्योग), वस्रोद्योग आयुक्‍तालय, नागपूर 

१० व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ 

११) प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग), मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर/सोलापूर . 
१२  निवडनस्ती (टेक्स-२). 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


